शासन शुध्दीपत्रक - राज्यातील अल्पसंख्यांक बहुल 
नागरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम या योजनेअंतर्गत सन 
२०१७-१८ मधील मंजूर कामात बदल करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्यांक विकास विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : क्षेविका -२०१८/प्र.क्र.११६/का.९ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक :- १७ ऑक्टोबर, २०१८. 


वाचा: -9) शासन निर्णय ,अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्र. क्षेविका -२०१८ /प्र.क्र.५/का-९, 
दि १५ फेब्रुवारी १८ 


शासन शुध्दीपत्रक :- 
संदर्भाधीन शासन निर्णयातील परिशिष्ट " अ" मध्ये अ. क्र. १ येथील मुंबई जिल्हयातील 


कांदिवली (पूर्व) म.न.पा. करिता खालील प्रमाणे मान्यता देण्यात आली होती. 


अ. ' जिल्हा । म.न.पा. / विकास कामाचे नाव मंजूर निधी 
क्र. न.प./ न.पा. (रुपये) 
7 मुंबई कांदिवली = 9) मस्जिद चाळ, हनुमान नगर येथे शौचालय बांधणे. २५ लक्ष 
(पूर्व) २) भिम शक्‍ती राजगृह बुध्द विहारजवळ हनुमान नगर २५ लक्ष 
येथे नवीन शौचालय बांधणे. 


उपरोक्त संदर्भाधीन आदेशात मुंबई जिल्हयातील, कांदिवली (पूर्वी म.न.पा. करिता 
विकासकाम क्र. १येथील नमूद कामाची मान्यता रद्द करुन त्याऐवजी विकासकाम क्र. २ येथील 
विकासकामांच्या अनुदानामध्ये खालील प्रमाणे खास बाब म्हणून बदल करण्यास शासन मान्यता देण्यात 
येत आहे. त्यानुसार सदर विकासकाम पुढीलप्रमाणे वाचण्यात यावे. 


अ. जिल्हा ' म.न.पा. / विकास कामाचे नाव मंजूर निधी 

क्र. न.प. / न.पा. (रुपये) 

हिं मुंबई कांदिवली भिम शक्‍ती राजगृह बुध्द विहारजवळ हनुमान नगर येथे ५० लक्ष 
(पूर्व ) नवीन शौचालय बांधणे. 


सदर झासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharastra.gov.inal संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असुन त्याचा संकेतांक क्र. २०१८१०१७१६०४१४००१४ असा आहे. हा आदेशा 

डिजीटलस्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 

Dinesh M. 
Sonavane पहाडी 
(दि. मा. सोनवणे) 

उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


3०21336९09 2्शी 


5441900413 


प्रत, 
१. मा.राज्यपालांचे सचिव, 


२. मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः क्षेविका -२०१८/प्र.क्र.११६/का.९ 


३. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 

४. अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव / सचिव सर्व मंत्रालयीन विभाग, 

५. महालेखापाल 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर, 

६. महाळेखापाल १/२ (लेखापरीक्षा) , मुंबई / नागपूर, 

७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

८. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

९. संबंधित जिल्हाधिकारी/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी, संबंधित जिल्हा परिषद 
१०.संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, संबंधित जिल्हा परिषद 

११.मा. मंत्री/ राज्यमंत्री (अल्पसंख्याक विकास) यांचे खाजगी सचिव, 
१२.महासंचाळक, माहिती व जनसंपर्क महासंचाळनालय (प्रसिध्दीसाठी), 
१३.निवडनस्ती (का.९) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


